आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता समग्र 
शिक्षा अभियान या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेकरीता निधी वितरण. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२ आय ६४८) 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२ आय ६५७) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०४ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२२ व 
दि.०८.१२.२०२३. 
२) आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय दि.०२.०६.२०२३, 
३) शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र H.F.No.9-2/2023-1S.4(Gen), 1.०९.११.२०२३. 
४) शालेय शिक्षण विभाग, नस्ती क्र.समग्र-२०२३/प्र.क्र. ३२६/एस.डी.-१. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या समग्र शिक्षा अभियान योजनेसाठी अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील पहिला हप्त्यासाठी संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये केंद्र हिस्सा रु.२०५३.२३ लाख प्राप्त झाला आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी करण्यात आलेली मूळ 
अर्थसंकल्पिय तरतूद व पुरवणी मागणीद्वारे करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद केंद्र हिस्सा व समरुप 
राज्य हिस्सा बीम्स प्रणाळीवर १०० टक्के वितरीत करण्यात आला असल्याचे नमूद केले आहे. 


त्यास अनुसरुन सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा रु.२०५३.२३ लाख व 
समरुप राज्य हिस्सा रु.१३६८.८२ लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये वित्त 
विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 
लेखाशीर्ष २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत समग्र शिक्षा अभियान या योजनेसाठी वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पित तरतुदींतून ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखाली केंद्र हिस्सा रु.२०५३.२३ लाख व 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ०४/कार्यासन-६ 


राज्य हिऊ्यासाठी रु.१३६८.८२ Greg इतका निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत व खर्च 
करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजना लेखाशिर्ष व बाब .क्र. सन २०२३-२४ । यापूर्वी वितरीत | सदर शा.नि. 
केंद्र /राज्य मधील अर्थसंकल्पीत निधी अन्वये वितरीत 
हिस्सा तरतूद करण्यात येत 
असलेला निधी 
ae २ ३. ||. ४ ५ द 
समग्र शिक्षा | २२०२आय६४८ | ३१-सहायक २०९४६.६५ शि 00 2043.23 
अभियान (केंद्र हिस्सा अनुदाने 
६०%) (वेतनेतर) 
२२०२आय६५७ ११५०९.१६ ९६९७१ 93§C.¢2 
(राज्य हिस्सा ४० (रु.५१९४२.२१ लाख 
%) मूळ अर्थसंकल्पित + 
रु.:(५६६.९५ लाख 
पुरवणी मागणी) 
एकूण २३२४५५.८१ ९६९.७१ ३४२२.०५ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.३४२२.०५ लाख (अक्षरी रुपये चौतीस कोटी बावीस लाख पाच हजार फक्त) 
इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी 


वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 


महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 


विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ व दि.०८.१२.२०२३ च्या शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 


क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ०४/कार्यासन-६ 


अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उदिष्टाबाबतची माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. यामध्ये प्रामुख्याने 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेसह वैयक्तिक लाभाच्या योजना 
राबविता येतील. मात्र आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ व दि.०८.१२.२०२३ मधील 
तरतुदींस अनुसरुन व प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१५१२१७५२६१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
DN: 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
L DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

42f96b 193421 ba2dfat 


RAJENDRA > 
DEVARAM — = 
BHAWARI एकी 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती/ठाणे. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. वित्त विभाग (अर्थोपाय / अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ०४/कार्यासन-६ 


११. निवडनस्ती, (कार्यासन-०६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


